आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०- 
२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत 
शोती अभियानांतर्गत अवर्षण क्षेत्र विकास व 
हवामान बदल शाश्वत शोती संनियंत्रण 
प्रतिमानकरण व संपर्क कार्यक्रम योजनेकरीता 
निधी वितरण. 

(केंद्र हिस्सा-२४०१ अ ५३९) 

(राज्य हिस्सा-२४०१ अ ५४८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ११ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

केंद्र शासन,कृषि मंत्रालयाचे पत्र क्र. ५०.१-२१/२०१८-३७-॥(21), दि.११.०९.२०२० व दि.११.०९.२०२० 
कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राशोअ-४४२०/प्र.क्र.१०९/८ Bt. 


२७ ४६२2 ०५ -:£ 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अवर्षण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व हवामानबदल शाश्वत शेती 
संनियंत्रण प्रतिमानकरण व संपर्क कार्यक्रम या योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.४४.६५ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.२९.७७ लाख वितरीत 
करण्याबाबत कृषी विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन ३० 
टक्के अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन मधील राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान अवर्षण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामानबदल शाश्वत होती संनियंत्रण प्रतिमानकरण व संपर्क कार्यक्रमाच्या (ha हिस्सा व राज्य हिस्सा 
यासाठी) सन २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार ३० 
टक्के मर्यादेत पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव शि बाब सन २०२०-२१ | दि.१३.७.२०२०च्या | सदर शा.नि. 
मधील शा.नि. अन्वये अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी वितरीत । करण्यात येत 
तरतूद केलेला निधी । असलेली तरतूद 
q २ ३ 8 दु & 
राष्ट्रीय शाश्वत Bet | २४०१५७ ५३९ ३३- १५६.९३ २५.५० २१.५७९ 
अभियानांतर्गत (केंद्र हिस्सा | अर्थसहाय्य 
अवर्षणक्षेत्र विकासव | (६०%) 
हवामान बदल शाश्वत 
शोती संनियंत्रण । २४०१५ ५४८ ३३- १०४.६२ १७.०० १४.३८६ 
प्रतिमानकरणव । (राज्य हिस्सा | अर्थसहाय्य 
संपर्क कार्यक्रम (Yo %) 
एकूण २६१.५५ ४२.५ २३५.९६५ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३५.९६५ लाख (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख शहाण्णव हजार पाचशे फक्त) 


इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी क्षेत्रातील 
व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


६. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केळेल्या अधिकारात आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५१/व्यय-२ दि.२४.११.२०२० अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५६१५९७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०. 
११, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


न Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra Aut 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

e ou=Tribal Development Department, 

D | g a mM b a if | (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d 

8c4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f410 
A U t e 8, cn=Ravindra Digambarro Aute 

Date: 2020.12.11 14:58:21 +05'30' 

(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


. कृषिव पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


